RNI No.MAHBIL / 2012 / 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष ७ , अंक ५७ ( ३ ) ] ] 


मंगळवार , नोव्हेंबर ९ , २०२१ / कार्तिक १८ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये १२.०० 


: 


असाधारण क्रमांक ८ ९ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


ठाणे महानगरपालिका , ठाणे 


शहर विकास विभाग 


2 


( 


; 


अधिसूचना 

क्रमांक ठामपा / शविवि / क्लस्टरसेल / अधिसूचना / २११ . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

ज्याअर्थी , ठाणे शहराची सुधारीत विकास योजना शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३१ ( १ ) 
नुसार ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम " असा केला आहे . ) शासन निर्णय क्र . टिपीएस . १२ ९ ७ / १३१ ९ / सीआर -१४८ / ९ ७ / नवि -१२ , 
दिनांक ४ ऑक्टोबर १ ९९९ अन्वये मंजूर केली असून , ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १ ९९९ पासून अंमलात आहे . तसेच सुधारीत विकास योजनेतील 
वगळलेल्या क्षेत्राची ( Excluded portion ) विकास योजना शासन निर्णय क्रमांक टिपीएस . १२०१ / २७४ / सीआर -२८ / २००१ / नवि -१२ , 
दिनांक ३ एप्रिल २००३ अन्वये शासनाने उक्त अधिनियमानुसार मंजूर केली असून ती दिनांक १४ मे २००३ पासून अंमलात आहे . ( यापुढे 
“ उक्त मंजूर विकास योजना " असा उल्लेख केला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , ठाणे महानगरपालिका प्रारूप विकास नियंत्रण नियमावलीत काही बदल करून शासनाने निर्णय क्रमांक टिपीएस . १२ ९ ४ / 
१२५ ९ / सीआर -२२२ / ९ ४ / नवि -१२ , दिनांक २८ एप्रिल १ ९९ ५ अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ ( १ ) अन्वये विकास नियंत्रण नियमावली 
मंजूर केली होती व सदर नियमावली दिनांक १ जून १ ९९ ५ पासून अंमलात आली होती 

आणि ज्याअर्थी , तत्कालीन मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार ठाणे महानगरपालिका हद्दीमध्ये ४४ नागरी पुनरुत्थान 
आराखडे ( यु.आर.पी. ) दिनांक ५ मे २०१८ रोजीच्या शासन राजपत्रामध्ये अधिसूचित करण्यात आले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , शासन निर्णय क्रमांक टिपीएस . १८१८ / प्र.क्र . २३६ / १८ / कलम ३७ ( १ कक ) ( ग ) व कलम २० ( ४ ) / नवि -१३ , 
दिनांक २ डिसेंबर २०२० अन्वये शासनाने एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनपर नियमावली , मंजूर केली आहे आणि उक्त विकास नियंत्रण 

२ 
नियमावली दिनांक ३ डिसेंबर २०२० पासून अंमलात आली असून सदर नियमावली ठाणे महानगरपालिकेस लागू आहे . ( यापुढे “ उक्त नियमावली " 

३ 
असा उल्लेख केला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , मा . सर्वसाधारण सभेने ठराव क्र . ३४५ , दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ अन्वये जीवन नगर , भानुशाली वाडी व रघुनाथ 
नगर इ . मधील क्षेत्र समूह विकास आराखड्यात समाविष्ट करण्यास सूचीत केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त क्षेत्र हे पूर्वी अधिसूचित केलेल्या यु.आर.पी. क्र . ११ हाजुरी च्या हद्दीलगत असल्याने सदरचे क्षेत्र यु.आर.पी. 
क्र . ११ - हाजुरी मध्ये समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित आहे ( यापुढे प्रस्तावाधीन क्षेत्र असा उल्लेख केला आहे ) ; 


5 


3 


( ) 


भाग दोन -८ ९ -१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , नोव्हेंबर ९ , २०२१ / कार्तिक १८ , शके १ ९ ४३ 


. 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नियमावलीतील विनियम क्र . १४.८.१ ( ii ) ( b ) च्या तरतुदीनुसार नागरी पुनरुत्थान आराखडा तयार करणेचे , 
अधिसूचित करण्याचे आणि जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा सुधारीत करण्याचे अधिकार आयुक्त यांना असल्याचे नमूद आहे . तथापि , उक्त विकास 
नियंत्रण नियमावलीतील विनियम क्र . १४.८.१ ( i ) च्या परिच्छेद २ नुसार नागरी पुनरुत्थान योजनेच्या हद्दी रस्ता , नाला किंवा रेल्वे लाईन अशा 
भौतिक हद्दींनी वेढलेल्या नसल्यास , उच्चाधिकार समितीशी सल्लामसलत करून , समुहाच्या हद्दी मा . महापालिका आयुक्त निश्चित करू शकतात ; 

आणि ज्याअर्थी , वर नमूद केल्याप्रमाणे अधिसूचित करावयाचे प्रस्तावाधीन क्षेत्र भौतिक हद्दींनी वेढलेले नसल्याने सल्लामसलतीकरिता 
उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी ठेवण्यात आले व उक्त बैठकीमध्ये सदरहू क्षेत्र यापूर्वीच्या अधिसूचित 
आराखड्यामध्ये समाविष्ट करण्यास उच्चाधिकार समितीने शिफारस केली आहे ; 

आणि त्याअर्थी , उक्त नियमावलीमधील विनियम क्र . १४.८.१ ( ii ) ( बी ) अन्वये मला प्रदान अधिकारान्वये , ठाणे शहराच्या हद्दीतील 

.पी . क्र . ११ - हाजुरीच्या यापूर्वीच्या अधिसूचित हद्दीमध्ये बदल करून सुधारीत हद्दीचा आराखडा यु.आर.पी. क्र . ११ - हाजुरी 
( सुधारीत क्षेत्र अंदाज १०.६४ हेक्टर ) म्हणून अधिसूचित करीत आहे . 

सदर अधिसूचित आराखड्याची हद्द दर्शविणारा नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील ठिकाणी , पुढील तीस दिवसांकरीता ठेवण्यात येत 
आहे 

( १ ) उप संचालक , नगररचना , क्लस्टर सेल , यांचे कार्यालय , माजीवाडा , ठाणे , 
( २ ) शहर विकास विभाग , चौथा मजला , ठाणे महानगरपालिका , ठाणे , 

( ३ ) संबंधित प्रभाग समिती कार्यालय . 
ही अधिसूचना व अधिसूचित नकाशा www.tmctp.thanecity.gov.in या संकेत स्थळावर सुद्धा उपलब्ध आहे . 


- 


यु.आर. 


2 


ठाणे , 
दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२१ . 


डॉ . विपिन शर्मा ( भा.प्र.से. ) , 

आयुक्त , 
ठाणे महानगरपालिका , ठाणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , नोव्हेंबर ९ , २०२१ / कार्तिक १८ , शके १ ९ ४३ 


३ 


THANE MUNICIPAL CORPORATION TOWN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


NOTIFICATION 


No. TMC / TDO / Cluster Cell / Notification / 211 . 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

Whereas , the Revised Development Plan of the Thane City has been sanctioned by the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 , ( hereinafter referred to as “ the said Act " ) 
vide Notification No. TPS - 1297 / 1319 / CR - 148 / 97 / UD - 12 , dated 4th October 1999 , which has come 
into force with effect from 22nd November 1999 , and the Excluded Part ( EP ) of the said 
Development Plan has been sanctioned under the said Act vide Government Notification 
No. TPS . 1201 / 274 / CR - 28 / 2001 / UD - 12 , dated 3rd April 2003 which has come into force with effect 
from the 14th May 2003 ; ( hereinafter referred to as “ the said sanctioned Development Plan ” ) ; 

And whereas , the Development Control Regulations of Thane Municipal Corporation has 
been sanctioned by the Government after making some modifications in draft Development 
Control Regulations of Thane City vide Urban Development Department , vide Notification 
No. TPS . 1294 / 1259 / C.R. - 222 / 94 / UD - 12 , dated 28th April 1995 under section 31 ( 1 ) of the said act 
which had came into force with effect from the 1st June 1995 ; 

And whereas , according to provisions of erstwhile sanctioned Development Control 
Regulations . 44 Urban Renewal Plans are notified in Government Gazette dated 5th May 2018 
within the limits of Thane Municipal Corporation ; 

And whereas , State Government has sanctioned Unified Development Control and 
Promotion regulations vide resolution No.TPS . 1818 / C.R . 236 / 18 / DP & RP / sec . 37 ( 1AA ) ( C ) and 
sec . 20 ( 4 ) / UD - 13 , dated 2nd December 2020 ( hereinafter referred to as “ the said Regulations ” ) 
and Regulation No. 14.8 of the said Regulations specifies regulation for Urban Renewal Scheme and 
the said Regulation are in force for Thane Municipal Corporation from dated 3rd December 2020 ; 

And Whereas , General body has passed a resolution No. 345 , dated 18th February 2019 to 
include area of Jeevan Nagar , Bhanushali Wadi and Raghunath Nagar etc. in URP ; 

And whereas , since the said area is adjacent to boundaries of earlier notified URP No. 11 
Hajuri , this area is proposed to be included in URP No. 11- Hajuri . ( hereinafter referred as " the 
area under proposal ” ) ; 

And whereas , as mentioned in the Regulation No. 14.8.1 ( ii ) ( b ) of the said Regulations , that 
commissioner can prepare and notify Urban Renewal Plan and revise the same , as and when 
required . But , as mentioned in the para - 2 of Regulation No. 14.8.1 ( i ) of the said Regulations , if 
URS is not bounded by physical boundaries such as roads , nallahs and railway lines , then the 
boundary of the cluster can be decided / finalized by Municipal Commissioner , in consultation 
with High Power Committee ( HPC ) ; 

And whereas , Since the said area under proposal to be notified is not bounded by physical 
boundaries , it is kept before High Power Committee meeting on 22nd October 2021 and High 
Power Committee has recommended to include the said area in earlier notified plan ; 

Now therefore , as per powers conferred to me vide Regulation No. 14.8.1 ( ii ) ( 6 ) of the said 
Regulations , the notified boundaries of URP No. 11 - Hajuri are changed and revised boundary 
of URP No. 11 - Hajuri ( Revised area approx . 10.64 hect . ) is hereby notified . 

The plans showing boundaries of new Urban Renewal Plan area is kept for inspection by 
general public at following places for next thirty days : 

1. Office of the Deputy Director of Town Planning , Cluster Cell , Majiwada , Thane , 
2. Town Development Department , 4th Floor , Thane Municipal Corporation , Thane , 

3. Concern ward office . 
This notification and notified plan is also available on website www.tmctp.thanecity.gov.in 


Thane , 
dated 28th October 2021 . 


DR . VIPIN SHARMA ( 1.A.S. ) , 

Commissioner , 
Thane Municipal Corporation . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


